शिरुर कासार, जि.बीड येथे कृषि भवन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२७९/१६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १ सहसंचालक, मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचे पत्र क्र.कृआ/ 
मृद-७/बीडजळ/कृषीभवन/३२०७७/२०२३, दि.०९.१०.२०२३. 
२) संचालक, मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचे पत्र क्र.कृआ/ 
मृद-७/शिरुर.का/बांधकाम/३६८६४/२०२३, दि.२३.११.२०२३. 
3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
कृषि विभागातील, तालुका कृषि अधिकारी, शिरुर कासार व अधिनस्त मंडळ कृषि 


अधिकारी, शिरुर कासार या कार्यालयांकरीता, कृषिभवन इमारत बांधकामासाठी, सहसंचालक, 


मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ येथील 


पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शिरुर कासार येथे कृषि 


भवन बांधकामासाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, शिरुर कासार, 


जि.बीड आणि कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड यांनी रु.५६९.६९ लक्ष (अक्षरी 


रुपये पाचहो एकोणसत्तर लक्ष, एकोणसत्तर हजार फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी पेक्षा 


कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 


क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी रु.५६९.६९ लक्ष (अक्षरी रुपये पाचशे एकोणसत्तर 


लक्ष, एकोणसत्तर हजार फक्त) एवढ्या किमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रपत्र-अ नुसार तांत्रिक 


मंजुरी प्रदान केली आहे. 


तद्‌नुषंगाने सहसंचालक, मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, 


पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शिरुर कासार, जि.बीड येथे कृषि भवन प्रशासकीय 


इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२७९/१६-अओ 


शासन निर्णय :- 


संचाळक, मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शिरुर कासार, जि.बीड येथे कृषि भवन इमारत 


बांधण्याकरीता रु.५६९.६९ लक्ष (अक्षरी रुपये पाचशो एकोणसत्तर लक्ष, एकोणसत्तर हजार फक्‍त) 


इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


2. 


प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 


कामांसाठी आवश्‍यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 


२०२३-२४ 900,00 लक्ष a coe 10 


२०२४-२५ २८१.८१ लक्ष pF 8. pF 


२०२५-२६ १८७.८८ लक्ष a ।| a ae 


एकूण ५६९.६९ लक्ष 10 10 


8. 


ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या राहून देण्यात येत आहे :- 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा, तसेच, विस्तृत AHR 
वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाशीर्षाखाली 


उपलब्ध असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


षु . 


प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, 2094 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२७९/१६-अओ 


बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद १३४ अंतर्गत, तसेच, नियोजन विभाग, शासन निर्णय 


दि.११ जून, २०१८, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ 


अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१२२६१८२४०३०००१ 


असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b45of 
8575f159984ba680fd, postalCode=400032, तश, 


=Maharasht 
ialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CB 
M A D H AV p AT | | OAE6ED5C1E544834901 19EE0456AD, PRATIBHA 
MADHAV PATIL 
Date: 2023.12.26 18:23:39 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक (मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड 

११.विभागीय कृषि सह संचालक, औरंगाबाद 

१२.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बीड 

१३.कोषागार अधिकारी, बीड 

१४.निवड नस्ती/१६-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ass 


क 


Name of Work 


ee eteemet erent ed 


Construction of Krishi Bhay: ; : 
van Administrative Building for Agriculture Department at Shirur इ. Tq. Shirur रार.) Dist. Beed 


RECAPITU BECAPITULATION SHEET 


Sr. No. icular न 

Particulars of Hem Unit Rate Norms Rs. per Cost Rs. 

(SqamtéN eter? [ap sim 

ete.) So ae 
Component Wise Total 


a) Building Proper (Builtup Area - Sqm } Ge! ०0.00 eae 
Basement aca 06 eeremeae 
ui ii 3 0:60 य 
Sq र 
| i । 
Fal Fler eal 
[a0 [Sem] 
pn OE BUA = | या 5 के 21708141.00 
कज कक कक 00 
शरि.) 010 पिकात | 
क [त Rain/ Roof Water Harvesting, 
[Solar Root Top (MOU Io beeeaes 1 
| _|f) Ramp for H andicaps aa 
ions 
RS Seer ee Ree ea Lea! 
|___2__|Water Supply & Sanitary Works ieee, 
a 0 स्किकका॥ २31 
मल्या यमान eel 
Electrical Equipment ककमान अगन er eT 
Fire-Fighting Arrangements etc. al 4% aT {ay 4% a 868326.00 
(including Existing Building) 
ieee |__| Sub Total (3) | 325622100 
—————— Sub Total (A) 
| (B) | Miscellaneous Items | eee ae aa Sea ee 
|___[i) Compound Wall & Gate हि fd 
| ____ |ii) Internal Roads ी | हि || 
शिश iii) Development of Ground Ee eee ee 
| iv) Parking 1_____| स | 300000.00 
vi) Land Scaping ee ee ee स्त्तक 
viii) CC. Drains and C.D. Works 0.00 eno. eee al 0.00 
[fix Plinth Protection TS 


$00000.00 


a.00 


4 O00 पा 


O00 


E 


x) Dismantling Old Structure 
xi) Kerbing Paving Block and Other Works प 0.00 


xii) Gardening/ Plantation of Trees aac नापी" 00 


डात Ran 134100000 
oe | Sub Total (310) (000 _-8303800,00 


फि : ee aes Suh Total (B = (1724341) 39663593.00 
OPTIONAL STEMS ae फ्ला 
1 


i) Underground Water tank for R/W [larvesting Sa0000 HO 


Su0000,00 
iii} Air Conditioning 

iv) Lifts 

Lv) External ‘Foulcts 


ono 
| 


Particulars of Hem Unit Rate Sarms Rs. per | Cost Rs, 


(Sqmt/Meter/ Lunn san 
सर) 
0.00 


500000.06 
$0000.00 


Companent Wise 


2300000,00 
| Cost Project (P) = A+B+C| 41963393.00 
eee 
|__ 735341 1.00 

4196339.00 
21708 1.00 
1500597 1.00 
5696936-4.00 


Sub Total (C) 


10% an (P} 1A 


1०. च्या (aj दि 


PC) 0010 a a 


(f) Bldg. Proper Cost = Rs. - 30350.00 /Sqm 
(I) Elect Work = Rs. 455250 /Sqm 
(11D Water Supply = Rs, 1517.50 /Sqm 
(IV) For () + GD + (ID = Rs. 36420.00 /Sqm 
{V) Total Project Cost = TPC - Area (as per "a" 

= 35261223.00 


= Rs. 4929847 /Sqm 


SUB oe ENGINEER 
P.W.SUB DIVISION 
SHIRUBHK,) 


Superintending Engineer नाता = 8 wi gy FATS 
Bis Cirelg, ह >. Se ices व 
0% Osinanabad महाराधा पप साद, रलिन्ही 
& BL: faq ales 
ता.शिरुर (BL) Lass, 


०९७० RG ३... 


Technically ह. + AM 


Rs GAESGOOOl— | 
In Words Live (वाला Grit? 


ल यात aN 

क ANN) श्र \ +4 - x 
Chict Enginecr 

FLW, Region, Aurangabad. 


pL 30000000] 


© 


